आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या “माझं 
कुटुंब माझी जबाबदारी” या मोहिमेतील 
आरोग्य पथकांसाठी आवश्‍यक साहित्य 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०८२०/प्र.क्र.७४/का.१४८२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का. १४८२, दि. १२/७/२०१६ 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९१६/का. १४८२, 
दि. ३१/८/२०१७ 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक २७ ATA, 
२०२० व शासन पूरकपत्र , समक्रमांक, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
४ सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पत्र क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३९१/का. आरोग्य -५, 
दिनांक ११ सप्टेबर, २०२० 
प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पत्र क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३९१/का. आरोग्य -५, दिनांक ११ 
सप्टेबर, २०२० अन्वये “कोविड-१९” या विषाणूपासून होणाऱ्या संसर्गजन्य आजाराबद्दल सामान्य जनतेमध्ये 
जनजागृती करण्यासाठी “माझ कुटुंब - माझी जबाबदारी- कोविडमुक्‍्त AERTS” ही राज्यव्यापी मोहिम 
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमेंतर्गत ग्रामीण व sel भागाकरिता स्थापन करण्यात 
येणाऱ्या आरोग्य पथकांना आवश्‍यक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमांतर्गत विधीमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील आरोग्य पथकांकरिता निधी उपलब्ध 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


are निर्णय -: 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३९१/का. आरोग्य -५, दिनांक ११ 

सप्टेबर, २०२० च्या पत्रान्वये “माझ कुटुंब - माझी जबाबदारी” या राज्यव्यापी मोहिमे संदर्भातील “मार्गदर्शक 
पुस्तिका” निर्गमित करण्यात आली आहे. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने “माझं कुटुंब - माझी जबाबदारी” ही राज्यव्यापी मोहिम 
राबविण्याकरिता निर्गमित केलेल्या “मार्गदर्शक पुस्तिकेप्रमाणे* राज्यातील सर्व महानगरपालिका, 
नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे इ. ठिकाणी दिनांक १५.९.२०२० ते दि. २५.१०.२०२० 
या कालावधीत “माझ कुटुंब - माझी जबाबदारी” ही राज्यव्यापी मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 
मोठया प्रमाणावर आरोग्य पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या आरोग्य पथकांना या राज्यव्यापी 
मोहिमेकरिता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या “मार्गदर्शक पुस्तिकेतील* परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केलेले 
आवश्यक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०८२०/प्र.क्र.9४/का.१४८२ 


३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत “कोविड-१९” या विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन 
परिस्थितीमध्ये जिल्हास्तरावर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने रु. २०.०० लक्ष एवढा निधी सर्व 
विधीमंडळ सदस्यांना यापूर्वीच उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या निधीमधून नियोजन विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक २७.३.२०२० व शासन पूरकपत्र दिनांक 
१६.४.२०२० अन्वये इन्फ्रारेड थर्मामीटर, फेस मास्क, सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देण्यासाठी यापूर्वीच 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर रु. २०.०० लक्ष या निधीमधून झालेला खर्च वजा जाता शिल्लक निधी 
उपलब्ध असल्यास त्याचा विनियोग “ माझं कुटुंब - माझी जबाबदारी ” या राज्यव्यापी मोहिमेकरिता आरोग्य 
पथकांना लागणरे उक्त आवश्‍यक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी करणे अनुज्ञेय राहील. तसेच 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या “ माझं कुटुंब - माझी जबाबदारी ” या राज्यव्यापी मोहिमेकरिता मार्गदर्शक 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केलेले आवश्‍यक साहित्य आरोग्य पथकांना उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी विधानसभा व विधानपरिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघासाठी आणखी रु. २०.०० लक्ष 
एवढया मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन देता येईल. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
“माझ कुटुंब माझी जबाबदारी” या मोहिमेपुरताच राहील. सदर मोहिम संपुष्टात आल्यानंतर शासन निर्णय 
लागू राहणार नाही. 
४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पत्र क्र.कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३९१/का. आरोग्य-५, दि. ११.९.२०२० 
च्या सोबत जोडलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेमध्ये परिच्छेद क्र. ३ मध्ये आरोग्य पथकांकरिता आवश्‍यक साहित्य 
उपलब्ध करुन देण्याकरिता “VHNSC/SC/PSC” च्या “United Fund” ला पूरक म्हणून आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांखाली या शासन निर्णयानुसार रु. २०.०० लक्ष एवढा निधी उपयोगात आणता येईल. 
याबाबतीत विधीमंडळ सदस्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार मान्यता देण्यास संबंधित जिल्हाधिकारी सक्षम 
असतील. आवश्यक साहित्य पुरवठा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या यंत्रणांमार्फत त्यांच्या 
ध्येयधोरणानुसार करणे अनिवार्य राहील. 
पु. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१५४४०५०४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
Vi E S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
डॉ rashtra, 
2.5.4,.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8f17ceecSe2d7d4b6a8 
bba99c51d275801 bcdf1b, cn=VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2020.09.16 12:42:47 +05'30' 
(fa. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०८२०/प्र.क्र.9४/का.१४८२ 


मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सचिव, 

मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सर्व सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्ताची कार्यालये, 

. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (पत्राने). 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 


नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 


. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ (५ प्रती), 
. महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी,जनशक्‍ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 


मुंबई-१३, 


. इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 


मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 


. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
. निवडनस्ती, कार्यासन १४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


